सन 2098 मधील 33 कोटी वृक्षारोपण 
कार्यक्रमांतर्गत “वृक्षलागवड व संगोपन” 
यासाठी निधी वितरित करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक :- पुरक-२०१९/प्र.क्र.६७/उद्योग-६. 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :-१ फेब्रुवारी, २०२०. 


वाचा: -शासन निर्णय समक्रमांक दि.२९ नोव्हेंबर,२०१९ . 
शुद्धीपत्रक:- 
संदर्भाधिन शासन निर्णयात सदर रकमेच्या आहरण व संवितरणाचे अधिकार विकास आयुक्‍त 
(उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई यांच्या कार्यालयातील लेखा अधिकारी यांना देण्यात येत आहेत ऐवजी 
“सदर रकमेचे अधिकार आहरण व संवितरणाचे अधिकार संबंधित “महाव्यवस्थापक*जिल्हा उद्योग केंद्र 
यांना देण्यात येत आहेत व विभागीय कार्यालयास वाटप केलेल्या रकमेच्या जिल्हानिहाय तपशिल सोबत 
जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार करण्यात यावा. ” असे वाचण्यात यावे. 


सदर झासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२००२०११७२७१७२७१० असा आहे. हे 
शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Karansing a 
Premsing Patil seu 
(क. प्रे. पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- 
माहितीसाठी व आव्यक त्या उचित कार्यवाहीसाठी अग्रेषित 
१) प्रधान सचिव (उद्योग), यांचे स्वीय सहायक, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२) विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई 
३) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), व (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र -१, मुंबई. 
४) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), व (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र -२, नागपूर. 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई( 2 प्रती). 
निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
लेखा अधिकारी, उद्योग संचालनालय, नवीन प्रशासन भवन,मुंबई-३२ (५ प्रती) 
८) सहसंचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, मुंबई . 
९) कक्ष अधिकारी, प्रशासन - १, उद्योग , उर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय,मुंबई -३२. 
१०) निवडनस्ती (उद्योग-६). 


> तळ! we o> 


4 
& 
9 


Ss क 


जिल्हानिहाय वृक्ष लागवड व संगोपन निधी वाटप (रुपये लाखात) 


अ.क्र जिल्हा पुरवठा व सामग्रीसाठी 
मजुरीसाठी 
(१ | ठाणे ०.०६ ०.१९ 
२ पालघर ०३२ ०.९६ 
३ रायगड ०.०२ ०.०७ 
४ रत्नागिरी ०.०४ et || 
षु सिंधदुर्ग food food 
& नाशिक ०.५१ food 
9 अहमदनगर 0,03 ०.०९ 
८ जळगाव ०.२९ ०.८७ 
९ धुळे ०.१२ ०.३७ 
1१० | नंदुरबार foo (००१ | 
।११ | पुणे ०.७० २.१० 
१२ सातारा ०.३८ १.१४ 
१३ सांगली ०.९२ २.७५ 
१४ सोलापूर ०.०३ ०.०८ 
१५ कोल्हापूर ०.६१ १.८५ 
१६ औरंगाबाद food ०.०४ 
१७ जालना food 0,03 
१८ बीड food 0,03 
१९ उस्मानाबाद ०.२८ ०.८४ 
२० नांदेड ०.१५ ०.४५ 
२१ परभणी ०.०६ ०.१८ 
२२ हिंगोली [०.०० | foot 
23 लातूर ०.१८ 0.43 
२४ अमरावती age | ३.३४ 
२५ बुलढाणा ०.२७ ०.८० 
२६ अकोला ०.४० १.२१ 
२७ वाशिम food | ०.०२ 
२८ यवतमाळ ०.३३ ०.९८ 
२९ नागपूर et | ३.०३ 
30 वर्धा 0.33 (१०० | 
३१ भंडारा ०.०२ ०.०७ 
३२ चंद्रपूर ०.५५ १.६४ 
२२ गडचिरोली ०.०२ ०.०५ 
३४ गोंदिया ०.१८ ०.५३ 
३५ मुंप्रावि ०.०३ odo 
एकूण ९.०० २७.०० 


